बोर व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे एकसंघ (Unified 
Control) नियंत्रणाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- ०३ जुले, २०२३. 


वाचा :-१. महसूल व वन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक, डब्ळूएलपी-०११४/प्र.क्र.२६/फ-१, 

दिनांक १६.०८.२०१४. 

१. महसूल व वन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक, डब्ल्यूएलपी-०८१५/प्र. क्र. 
२६१/फ-१, दिनांक ०४.१२.२०१५. 

२. राष्ट्रीयव्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, पर्यावरण वने व वातावरण बदल मंत्रालय, केंद्र 
शासन नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. 94-22/2O9E-NTCA, दिनांक २४.५.२०१६ 

४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र. कक्ष 
२३(२)/वजी/सर्व्हे/प्र. क्र.११०/२१८/२०२२-२३ नागपूर, दिनांक २१.०४.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र राज्यात एकूण ६ व्याघ्र राखीव क्षेत्र घोषित करण्यात आलेले असून, त्यापैकी बोर 
व्याघ्र प्रकल्प वगळता इतर ५ व्याघ्र राखीव क्षेत्रांचे नियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र क्षेत्र संचालक आहेत. 
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर क्षेत्राचे एकसंघ 
नियंत्रण (Unified Control) असणे गरजेचे आहे. सन २०१८ व २०२२ मध्ये झालेल्या Management 
Effectiveness Evaluation नंतर बोर व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर क्षेत्र एकसंघ नियंत्रणाखाली अंमलात 
आणण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. 

संदर्भ क्र. १ च्या अधिसूचने अन्वये वर्धा व नागपूर जिल्ह्यातील १३८.१२ चौ.कि.मी. क्षेत्र बोर 
व्याघ्र प्रकल्पाचे कोअर क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ च्या अधिसूचने 
अन्वये वर्धा व नागपूर जिल्ह्यातील ६७८.१४ चौ.कि.मी. क्षेत्र बोर व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर क्षेत्र म्हणून 
अधिसूचित करण्यात आले आहे. सदर क्षेत्रापैकी कोअर क्षेत्रावर वनसंरक्षक व क्षेत्र संचालक, पेंच 
व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर तसेच बफर क्षेत्रातील काही भागावर उप वनसंरक्षक, वर्धा व नागपूर यांचे 
प्रशासकीय नियंत्रण आहे. बोर व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी प्रादेशिक 
वनविभागाकडे असलेले बफर स्वतंत्र क्षेत्र संचालक यांचे नियंत्रणाखाली आणणे आवश्‍यक आहे. 

यादृष्टीने बोर व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे प्रभावी व्यवस्थापन व प्रशासकीय नियंत्रणाकरीता बोर 
व्या्र राखीवचे एकसंघ नियंत्रण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यास्तव उपरोक्त 
बाबींचा विचार करून बोर व्याघ्र राखीवचे एकसंघ नियंत्रण खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


बोर व्याघ्र राखीवचे व्यवस्थापन व प्रशासकीय नियंत्रण अधिक प्रभावीपणे करण्याच्या 
उद्देशाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


१. नागपूर प्रादेशिक वन विभाग (२२६.१५ चौ.कि.मी.) व वर्धा प्रादेशिक वन विभाग (४५१.९९ 
चौ.कि.मी.) यांचे अधिनस्त असलेले बोर व्याघ्र प्रकल्पाचे बफर क्षेत्राचे व्यवस्थापन बोर 


व्याघ्र प्रकल्पाच्या नियंत्रणाखाळी आणण्यात येत आहे. 


२. वनसंरक्षक तथा क्षेत्रसंचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर हेच बोर व्याघ्र प्रकल्पाचे 


कामकाज पाहतील. त्यांचे अधिनस्त बोर व्याघ्र प्रकल्पाचे एकसंघ नियंत्रणाकरीता 
उपसंचालक, बोर व्याघ्र प्रकल्प हे काम पाहतील व त्यांचे मुख्यालय वर्धा येथे राहील. 


बोर व्याघ्र प्रकल्पाचे एकसंघ नियंत्रणाअंतर्गत उपसंचालक, बोर व्याघ्र प्रकल्प, वर्धा यांचे 


अधिनस्त वनपरिक्षेत्राचा तपशील THA क्र. १ मध्ये नमूद आहे. 


तक्ता क्रमांक १ 
क्षेत्र चौ.कि.मी.) 
विभाग/ | उपविभाग/ | वनपरी | मुख्यालय | राखीव | संरक्षित | झुडपी | अवर्गीकृत | वनेत्तर | एकुणक्षेत्र 
मुख्यालय | मुख्यालय | क्षेत्र वन जंगळ | वन क्षेत्र 
उप सहाय्यक | बोरधरण | बोरधरण | ४३.४० | ११.१० fee ६.६० eal ६१.१० 
अचाळक' | TRAD seas | Sea | 64.04 [ee ,00 le 00 जे .०० ५.९७ ७७.०२ 
बोर are | (कोअर), 
प्रकल्प, | dear | PISA | कवडस | ५५.२७ | ३३.०६ | 0.90 | १३७.७२ । २२६.१५ 
वर्धा प्रकल्प, (बफर 
वर्धा क्षेत्र 
सहाय्यक | हिंगणी | हिंगणी | ८६.२१ | ४२.७२ | ४.६२ | 989.83 | ३००.९८ 
वनसंरक्षक | (बफर 
(बफर), क्षेत्र) 
बोर व्याघ्र | बांगडापूर | बांगडापूर | ११७.५३ | १५.७८ | ०.५४ | १७.१६ | 949.09 
प्रकल्प, (बफर 
वर्धा क्षेत्र) 
एकूण ३७३.४६ | १०२.६६ | ५.२६ | ६.६० | ३२८.२८ | ८१६.२६ 


३. नागपूर वन विभागाचे १३५९.७५ 


चौ.कि.मी. क्षेत्रामधून बोर व्याघ्र प्रकल्प, एकसंघ 


नियंत्रणाकरिता ८८.४३ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र हस्तांतरीत केल्यानंतर नागपूर वन विभागाकडे उर्वरीत 


असलेल्या १२७१.३२ चौ.कि.मी. क्षेत्राच्या पुर्नरचनेचा तपशील तक्‍ता क्र. २ मध्ये नमूद आहे. 


तक्ता क्रमांक २ 
क्षेत्र चौ.कि.मी.) 
अ. वनपरिक्षेत्र | राखीव | संरक्षित झुडपी | अवर्गीकृत | वनेत्तरक्षेत्र एकुण 
क्र. वन वन जंगल वन (C.A. अंतर्गत 
प्राप्त झालेले) 
| 9 | नरखेड 49.33] 43.00]  १२.४३| — e.00f 0.00] 998.63 


पृष्ठ १५ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


2 | काटोल २२.७९ ५४.२३ १८.०७ | 0.00 | | 0.00 | ९५.०९ 
३ | कोंढाळी ६१.५० ६५.६३ २.८८ 0.00 ०.०६ | 930.09 
४ | हिंगणा ३२.९६। ३३.५० ४०.२३ 0.00 | 0,00 १०६.६९ 
५ उत्तर उमरेड ९०.५८ | 949.8&] २५.७२ 0.00 0,20] २६७.९६ 
६ | दक्षिण उमरेड | ५६.४५ ६४.०३ ७.१५ | 0.00 | 0.03} १२७.६६ 
७ | सेमिनरी हिल्स | ८.२६ 0.00 ०.८२ ०.२२ | 0,00 8.30 
८ | कळमेश्वर १८.५६ 93.0%] १६.६३ 0.00 ०.०७ ४९.०५ 
९ | खापा 92.60] 39.98] १५.०६ | 9.00 | | 0.00 | ५८.८५ 
१० | देवलापार 89.24] १३.४१ 0.00 0.00 10.00 १०४.६६ 
११ पवनी ९०.८४ |) २५.४५ 0.00 0.00 0,00 ११६.२९ 
१२ | रामटेक 93.42] ५८.२८) १५.८२ | 0.00 | 0.49 ८८.१९ 
१२ कामठी | 0,00, | 0,00, ०.६८ 0.00 10.00 ०.६८ 

एकुण ५५०.७० | ५६४.०४ | १५५.४९ ०.२२ ०.८७ | १२७१.३२ 


४. वर्धा वन विभागाचे ९२६.९३ चौ.कि.मी. क्षेत्रामधून बोर व्याघ्र प्रकल्प, एकसंघ 
नियंत्रणाकरिता २६७.३९ चौ.कि.मी. वनक्षेत्र हस्तांतरीत केल्यानंतर वर्धा वन विभागाकडे उर्वरीत 
असलेल्या ६५९.५४ चौ.कि.मी. क्षेत्राच्या पुर्नरचनेचा तपशील THA क्र. ३ मध्ये नमूद आहे. 


तक्ता क्रमांक ३ 
क्षेत्र चौ.कि.मी.) 
अ.क्र. | वनपरिक्षेत्र | राखीव वन | संरक्षीत वन | झुडपी । वनेत्तर | खाजगी वन । एकूण 
जंगल | aa 

दत वर्धा 0,000 0.22 | ५९.७२ | 0.00 | | 0,00 | ६०.५४ 
२ | समुद्रपुर ४५.५१ ११.८३। २९.६२ 0.0० ०.८५ | ८७.८१ 
३ | हिंगणी ३.७५ ६४.३९ | 98.34] १.७८ ०.३१ | ८४.५८ 
४ आर्वी ५५.२९ ४३.०२ ९.८९ ३.७८ ०.५३ | 992.49 
५ आष्टी ५१.४७ ७५.८१, ८.२९। ७.७३ 9.0० १४३.३० 
६ । तळेगाव ४३.८५ 39.92 | ६.६७ | 0.00 | ०.६४ | ८२.२८ 
७ । कारंजा ३६.७१ ३१.९३ | १९.७२ 0.0० ०.१६ | ८८.५२ 
एकुण क्षेत्र २३६.५८ | २५८.९२ | १४८.२६ | १३.२९ २.४९ | ६५९.५४ 


५. बोर व्याघ्र राखीव क्षेत्राचे कोअर क्षेत्र १३८.१२ चौ.कि.मी. (१३८१२.१४ हे.), बफर क्षेत्र 
६७८.१५ चौ.कि.मी. (६७८१४.४५९ हे) असे एकूण ८१६.२७ चौ.कि.मी. (८१६२६.५९९ हे.) 
क्षेत्राचे बोर व्याघ्र प्रकल्प एकसंघ नियंत्रणाअंतर्गग कोअर व बफर क्षेत्रातील 
वनपरिक्षेत्राचा तपशिल परिशिष्ठ - १ मध्ये नमूद आहे. 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


qo. 


११. 


१२. 


१३. 


१४. 


१५. 


बोर व्याघ्र राखीवचे एकसंघ नियंत्रणाकरीता नागपूर वन विभागाकडून हस्तांतरीत 
होणाऱ्या मालमत्तेचा तपशिल परिशिष्ठ - २ मध्ये नमूद आहे. 

वर्धा वन विभागाकडून हस्तांतरीत होणाऱ्या मालमत्तेचा तपशिल परिशिष्ठ - ३ मध्ये 
नमूद आहे. 

बोर व्याघ्र राखीवचे एकसंघ नियंत्रणाकरीता आवश्‍यक असलेल्या पदांचा संवर्गनिहाय 
तपशील परिशिष्ठ - ४ मध्ये नमूद आहे. 

बोर व्याघ्र राखीवचे एकसंघ नियंत्रणा अंतर्गत प्रशासकीय संरचनेचा तपशिल परिशिष्ठ - 
५ मध्ये नमूद आहे. 

बोर व्याघ्र राखीवचे एकसंघ नियंत्रणा अंतर्गत उपसंचालक, बोर व्याघ्र प्रकल्प, वर्धा यांचे 
अधिनस्त वनपरिक्षेत्र, परिमंडळ व नियतक्षेत्रनिहाय तपशिल परिशिष्ठ - ६ मध्ये नमूद 
आहे. 

नागपूर व वर्धा जिल्ह्यातील नागपूर व वर्धा वनविभागाकडील बफर क्षेत्र बोर व्याघ्र 
प्रकल्पाकडे वळती केल्यानंतर नागपूर व वर्धा प्रादेशिक वन विभागाचे शिल्लक राहणाऱ्या 
क्षेत्रासाठी नागपूर व वर्धा वन विभागाची पुनर्रचना करण्याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे अध्यक्षतेखाली अस्तित्वात असलेल्या 
उच्चस्तरीय समिती मार्फत निर्णय घेण्यात येईल. 

उपसंचालक, बोर व्याघ्र प्रकल्प, वर्धा यांचे कार्यालय व मुख्यालय वर्धा येथे स्थित 
राहील. सद्यस्थितीत विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), बोर अभयारण्य, नागपूर हे 
उपसंचालक, बोर व्याघ्र प्रकल्प, वर्धा म्हणून कार्यरत राहतील. त्यांचे अधिनस्त 
सहाय्यक वनसंरक्षक (वन्यजीव), कोअर क्षेत्र व सहाय्यक वनसंरक्षक (वन्यजीव), बफर 
क्षेत्र हे कार्यरत राहतील. 

सहाय्यक वनसंरक्षक (वन्यजीव), कोअर क्षेत्र यांचे अधिनस्त कार्यक्षेत्रात बोर, नविन बोर 
व कवडस या वनपरिक्षेत्रांचा समावेडा असेल. वनपरिक्षेत्र अधिकारी (बफर), कवडस यांचे 
मुख्यालय कवडस येथे राहील. वनपरिक्षेत्र अधिकारी बोर व नविन बोर यांचे कार्यालय 
पूर्वीप्रमाणेच बोरधरण स्थित राहील. 

सहाय्यक वनसंरक्षक (वन्यजीव), बफर क्षेत्र यांचे अधिनस्त कार्यक्षेत्रात बफर क्षेत्रातील 
बांगडापूर व हिंगणी या वनपरिक्षेत्राचा समावेश राहील. वनपरिक्षेत्र अधिकारी (बफर), 
बांगडापूर यांचे मुख्यालय बांगडापूर स्थित राहील. वनपरिक्षेत्र अधिकारी (बफर), हिंगणी 
यांचे मुख्यालय व कार्यालय हिंगणी स्थित राहील. 

वनपरिक्षेत्र अधिकारी, विशोष सेवा हे पद उपसंचालक, बोर व्याघ्र प्रकल्प यांचे 
कार्यालयात कार्यरत राहील व उपसंचालक, बोर व्याघ्र प्रकल्प यांचे निर्देशानुसार ते 
क्षेत्रीय व कार्यालयीन कामे करतील. 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


प्रति, 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


२१. 
२२. 


विभागीय वन अधिकारी (वन्यजीव), बोर वन्यजीव अभयारण्य, नागपूर यांचे अधिनस्त 
सद्यस्थितीत कार्यरत असलेले सहाय्यक वनसंरक्षक (वन्यजीव), उमरेड-पवनी- 
Hes वन्यजीव अभयारण्य हे उपसंचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर यांचे 
अधिनस्त कार्यरत राहतील व त्यांचे मुख्यालय नागपूर स्थित राहील. 

बोर व्याघ्र राखीवचे एकसंघ नियंत्रणाव्दारे प्राप्त क्षेत्रीय पदे ही वनपरिक्षेत्र, उपक्षेत्र व 
नियतक्षेत्र यामध्ये तसेच विशेष सेवा पदे ही आवश्यकतेनुसार तपासणी नाके, प्रवेशव्दार 
व काष्ठ आगार इत्यादी ठिकाणी व्यवस्थापन आराखडयाप्रमाणे वाटप करण्याची 
जबाबदारी क्षेत्र संचालक यांची राहील. 

बोर व्याघ्र राखीवचे एकसंघ नियंत्रणाकरीता वाहन चालक, शिपाई व चौकीदार या 
पदांकरीता आवश्‍यकतेनुसार कंत्राटी पध्दतीने सेवा उपलब्ध करून घेता येऊ शकेल. 
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) यांचे मार्गदर्शक सुचनेनुसार बोर व्याघ्र 
प्रकल्पाचा व्याघ्र संवर्धन आराखडा मंजुरीस्तव सादर करण्यात आला असुन सदर 
आराखडा राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) कडून अंतिमत: मान्य होत नाही तो- 
पर्यंत वर्धा व नागपूर वन विभागाकडून वर्ग झालेल्या बफर क्षेत्राअंतर्गत मंजूर 
कार्यआयोजनेची अंमळबजावणी करण्याची जबाबदारी ही उपसंचालक, बोर व्याघ्र 
प्रकल्प, वर्धा व क्षेत्र संचालक, पेंच Qe प्रकल्प, नागपूर यांची राहील. बोर व्याघ्र 
प्रकल्पाचा व्याघ्र संवर्धन आराखडा राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे (NTCA) मंजूर 
झाल्यानंतर त्यानुसारच बफर क्षेत्रातील कामे करणे अनुज्ञेय राहील. 

नागपूर व वर्धा वन विभागातील अधिसूचीत बफर क्षेत्रातील सद्यस्थितीत कार्यरत 
अधिसंख्य वनमजुर बोर व्याघ्र प्रकल्पाचे एकसंघ नियंत्रणा अंतर्गत वळती करण्यात यावे. 
सदरचे आदेशा तात्काळ प्रभावाने अंमलात येतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०४१२४५२७४८१९ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Cc WwW A -5 


SIDDESH 
TUKARAM 
SAWARDEKAR 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


५. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

६. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ, नागपूर. 

८. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
९. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपूर/पश्चिम, मुंबई 

qo, विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

११. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), सर्व. 

१२. क्षेत्र संचालक, व्याघ्र प्रकल्प, सर्व 

१३. उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) सर्व 

१४.उपसंचालक, व्याघ्र प्रकल्प, सर्व 

१५. महाळेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
१६. वन विभागातील सर्व कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 (निवडनस्ती). 


KKEKK 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


परिशिष्ठ - १:- बोर व्याघ्र राखीवचे एकसंघ नियंत्रणाअंतर्गत उपसंचालक, बोर व्याघ्र प्रकल्प, वर्धा 


यांचे अधिनस्त राहणाऱ्या वनपरिक्षेत्राचा तपशिल. 


क्षेत्र चौ.कि.मी. मध्ये) 
विभाग/ । उपविभाग | वनपरीक्षेत्र । मुख्यालळ | राखीव | संरक्षित | झुडपी | अवर्गी | वनेत्तर | एकुण 
मुख्यालय / य वन वन । जंगल | कृत | aa क्षेत्र 
मुख्यालय वन 
उपसंचालक, | सहाय्यक | बोरधरण | बोरधरण | ४३.४० | ११.१० pene 00 | ६.६० [ae oo =| ६१.१० 
बोर व्याश्र | वनसंरक्षक नविन बोर | बोरघरण ७१.०५ Eo fone ea) ५.९७ । ७७.०२ 
प्रकल्प, वर्धा | (कोअर), 
बोर व्याध | PISA | कवडस | ५५.२७ | ३३.०६ शि | 9309.02 | 226.94 
प्रकल्प, क्षेत्र (बफर 
वर्धा a) 
सहाय्यक | हिंगणी | हिंगणी | ८६.२१ | ४२.७२ | ४.६२ i 94.83 | 300.92 
वनसंरक्षक । क्षेत्र (बफर 
(बफर), क्षेत्र) 
बोर व्याघ्र | बांगडापूर | बांगडापूर | ११७.५३ | १५.७८ | ०.५४ iw १७.१६ | 949.09 
प्रकल्प, | (बफर क्षेत्र) 
वर्धा 
वनपरिक्षेत्र धिकारी, शि दिं || हिं शि शि 
विशेष सेवा, बोर व्याघ्र | वर्धा 
प्रकल्प, वर्धा 
एकुण ३७३.४६ | १०२.६६ | ५.२६ | ६.६० | ३२८.२८ | ८१६.२६ 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


परिशिष्ठ - २:- बोर व्याघ्र राखीवचे एकसंघ नियंत्रणाकडे नागपूर वन विभागाकडून हस्तांतरीत 
होणाऱ्या मालमत्तेचा (Assets) तपशील. 


अ. | वन विभागाचे | विवरण सविस्तर TUT es मालमत्ता 
क्र. नाव संख्या 
ca उपवनसंरक्षक, | ईमारत क्षेत्र सहाय्यक निवासस्थान, अडेगाव ee | q 
२ | नागपूर वन क्षेत्र सहाय्यक निवासस्थान, चौकी | ०१ | 
3 | विभाग, वनरक्षक निवासस्थान, नवेगाव | of | q 
४ | नागपूर वनरक्षक निवासस्थान, कवडस 0१ १ 
षु वनरक्षक निवासस्थान, चौकी | 0d q 
द वनरक्षक निवासस्थान, डेगमा बुज | of | q 
9 निरिक्षण कुटी | pase निरीक्षण कुटी eer | q 
पेढरी (नविन) निरीक्षण कुटी 09 2) q 
९ कान्होलीबारा (नविन) निरीक्षण कुटी | of | q 
co ० तपासणी नाका । सावली (अस्थायी) 0१ १ 
एकूण 1 १0__| ० 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


परिशिष्ठ - ३ :- बोर व्याघ्र प्रकल्प एकसंघ नियंत्रणाकडे वन विभाग वर्धा यांचेकडून हस्तांतरीत 
होणाऱ्या मालमत्तेचा (Assets) तपशील. 


अ. | वन विभागाचे |। विवरण सविस्तर तपशील मालमत्ता 

क्र. | नाव संख्या 

| उपवनसंरक्षक, । ईमारत लिलावासाठी बांधलेले होड मौजा | १ 

वर्धा वन विभाग, बांगडापूर 

2 | at स्वयंपाकगृह मौजा बांगडापूर (स्थित | q 
बांगडापूर डेपो) 

३ सार्वजनिक शाचालय मौजा बांगडापूर | q 
(स्थित बांगडापूर डेपो) 

४ वनपाल कार्यालय मौजा बांगडापूर (स्थित बिली १ 
बांगडापूर डेपो) 

५ वनचेतना गृह, मौजा नांदोरा | of | 

६ वनचेतना केद्र, मौजा मरकसूर | of | 

9 सार्वजनिक शौचालय, मौजा मरकसूर | ०१ | 
वनरक्षक निवासस्थान Type-! Qtr. मौजा | q 
गरमसूर वापरात असलेले 

९ वनरक्षक निवासस्थान Type-! Qtr. मौजा | q 
बोरखेडी, वापरात असलेले 

ia o | उपवनसंरक्षक, | ईमारत वनपाल निवासस्थान Type-ll Qtr. मौजा ia q 

वर्धा वन विभाग, बोरखेडी, वापरात असलेले 

[1 १ | वर्धा वनरक्षक निवासस्थान ॥॥७७-। Qtr. मौजा ce q 
बोरगांव (गोंडी), वापरात असलेले 

१२ वनपाल निवासस्थान ॥॥७७-॥ Qtr. मौजा ao q 
बोरगांव (गोंडी), वापरात असलेले 

१३ वनरक्षक निवासस्थान ॥॥७७-। Qtr. मौजा ष्ण १ 
मासोद, वापरात असलेले 

१४ वनरक्षक निवासस्थान ॥॥७७-। Qtr. मौजा | q 
ARNG (द.), वापरात असलेले 

१५ वनरक्षक निवासस्थान Type-| Qtr. मौजा aa q 
सेलळडोह, वापरात नसलेले 

१६ वनरक्षक निवासस्थान ॥॥७७-। Qtr. मौजा | q 
RENT, वापरात नसलेले 

१७ वनरक्षक निवासस्थान ॥॥७७-। Qtr. मौजा a q 
चांदणी, वापरात नसलेले 

१८ वनरक्षक निवासस्थान ॥॥७७-। Qtr. मौजा |. बवे” -| १ 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


अ. | वन विभागाचे । विवरण सविस्तर TUT es मालमत्ता 

क्र. | नाव संख्या 
दहेगाव (गोडी), वापरात नसलेले 

१९ वनपाल निवासस्थान ॥॥७७-॥ Qtr. मौजा शि १ 
मासोद, वापरात असलेले 

२० लेबर होड, मौजा- ANN, वापरात ak q 
असलेले 

२१ आगारप्रमुख निवासस्थान, बांगडापूर डेपो षि १ 
(वायरलेस यंत्रणेसह) सर्व्हे क्र. २२०१८ 

२२ वनरक्षक निवासस्थान ॥॥७७- Qtr. मौजा ee q 
बांगडापूर, वापरात असलेले 

२३ वनरक्षक निवासस्थान Type-| Qtr. मौजा i q 
पांजरा गोंडी, सर्व्हे क्र. १३८०, वापरात 
असलेले 

२४ वनपाल निवासस्थान Type-ll Qtr. मौजा षि १ 
ब्राम्हणवाडा, नवीन बांधकाम वापरात 
असलेले 

२५ वनरक्षक निवासस्थान ॥॥७७- Qtr. मौजा = q 
ब्राम्हणवाडा, वापरात नसलेले 

२६ वनरक्षक निवासस्थान ॥॥७७- Qtr. मौजा Lael q 
धावसा, वापरात नसलेले 

२७ | उपवनसंरक्षक, | ईमारत वनरक्षक निवासस्थान Type-| Qtr. मौजा षि १ 

वर्धा वन विभाग, लिंगापूर, वापरात नसलेले 

२८ | वर्धा वनरक्षक निवासस्थान Type-l Qtr. मौजा 11 १ 
जोगा, वापरात नसलेले 

२९ वनरक्षक निवासस्थान ॥॥७७- Qtr. मौजा गित १ 
नांदोरा, वापरात नसलेले 

३० वनपाल निवासस्थान 1/७७-॥ Qtr. मौजा pat q 
भिवापूर, वापरात नसलेले 

३१ वनरक्षक निवासस्थान Type-l Qtr. मौजा | १ 
गारपीट, वापरात असलेले 

३२ वनपाल निवासस्थान ॥॥७७-॥ Qtr. मौजा 1 १ 
गारपीट, वापरात नसलेले 

३३ वनरक्षक निवासस्थान Type-! Qtr. मौजा शनि १ 
सिंदीविहीरी, वापरात असलेले 

३४ वनरक्षक निवासस्थान Type-| Qtr. मौजा 10१ | १ 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


अ. | वन विभागाचे | विवरण सविस्तर तपशील मालमत्ता 

क्र. नाव संख्या 
राहाटी, वापरात नसलेले 

३५ वनरक्षक निवासस्थान Type-! Qtr. मौजा | q 
मेटहिरजी, वापरात असलेले 

३६ वनपाल निवासस्थान ॥॥७७-॥ Qtr. मौजा शरि १ 
धोनोली, वापरात असलेले क्र.१- 
(वायरलेस यंत्रणेसह) 

३७ वनरक्षक निवासस्थान ॥॥७७-। Qtr. मौजा a4 q 
धानोली, वापरात असलेले 

३८ वनरक्षक निवासस्थान ॥॥७७-। Qtr. मौजा हनी १ 
धनोली, वापरात असलेले 

३९ तपासणी । तपासणी नाका मौजा मासोद oe q 

go नाके तपासणी नाका मौजा बांगडापूर बि जा 

४१ तपासणी नाका मौजा पांजरा गोडी, सर्व्हे | q 
क्र. १७४ 

8Q तपासणी नाका आगरगाव ते जोगा रस्ता शिक १ 

४३ तपासणी नाका मौजा राहाटी, १ कोढाळी a q 
ते बांगडापूर रोडवर 

४४ वाच टावर | वाच टावर, मौजा ब्राम्हणवाडा, सर्व्हे क्र. Ga q 
२०८ 

४५ वॉच टॉवर, मौजा मासोद, सर्व्हे क्र. २१४ ze q 

४६ वॉच टावर, मौजा बांगडापूर (पश्चिम), सर्व्हे क्र. २२० बि जॉ १ 

४७ रोपवाटीका | अस्थाई रोपावाटीका, मासोद शि क १ 

४८ अस्थाई रोपावाटीका, मौजा नांदोरा | of | q 

४९ लाकूड  ।बांगडापूर डेपो षां १ 

डेपो 

५० निरीक्षण । निरीक्षण कुटी, ढगा भवन | of | 

५१ कुटी निरीक्षण कुटी, बांगडापूर डेपो 0१ ' | 

५२ निरीक्षण कुटी, मौजा गारपीट कक्ष क्र. ae q 
१८६१८ 

43 वाहन Tata Xenon MH-32-J-098 9 बि १ 

Us Bolero Camper MH-32-G-0 93% | of | 

एकूण ge 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


परिशिष्ठ - ४:- बोर व्याघ्र राखीवचे एकसंघ नियंत्रणाकरीता उपलब्ध होणाऱ्या पदांचा संवर्गनिहाय 


तपशील. 
अ.क्र. पदनाम उपसंचालक, बोर व्याघ्र प्रकल्प वर्धा यांचे कार्यालय 
एकुण पदाचे स्त्रोत 
आव्यक | उपलब्ध | मुख्य वनसंरक्षक | प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
पदे पदे (प्रा) नागपूर । (वजी) नागपूर यांचे 
यांचेकडुन प्राप्त | कार्यालया कडुन प्राप्त 
होणारी पदे । होणारी पदे 
णि उपसंचालक, ia q [| q Lt ० Lo ० 
बोर व्याघ्र प्रकल्प 
२ सहाय्यक ०२ Beal q | ० [| १ 
वनसंरक्षक 
वनक्षेत्रपाल ०६ ०२ ०४ 100 | ० 
वनपाल १४ ०४ ae ० 100 | ० 
५ | वनरक्षक ७० ३५ ३५ 100 | ० 
६ । मुख्य लेखापाल ees. | q 00 ० a | १ 109 | ० 
लेखापाल ०५ ०२ ०३ 100 | ० 
लिपीक ०९ 03 ०६ 109 | ० 
९ | वन सर्व्हेक्षक ०२ a शिक ग 109 | 
१० | वाहन चालक ०२ ०२ 1900 109 | 
एकुण ११२ ५१ ६० 10१ | १ 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


परिशिष्ठ - ५:- बोर व्याघ्र प्रकल्पाचे एकसंघ नियंत्रणा अंतर्गत पुनर्रचनेनंतर प्रशासकीय 
संरचनेचा तपशील 


वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, 
पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर 


उपसंचालक, 
बोर व्याघ्र प्रकल्प, वर्धा 


सहाय्यक वनसंरक्षक (वन्यजीव) कोअर 


सहाय्यक वनसंरक्षक (वन्यजीव) बफर 
क्षेत्र, बोर व्याघ्र प्रकल्प, वर्धा 


क्षेत्र, बोर व्याघ्र प्रकल्प, वर्धा 


वनपरिक्षेत्र अधिकारी, विशेष सेवा, 
बोर व्याघ्र प्रकल्प, वर्धा 


वनपरिक्षेत्र अधिकारी, बोर 


वनपरिक्षेत्र अधिकारी, बांगडापूर 


वनपरिक्षेत्र अधिकारी, नवीन बोर 


वनपरिक्षेत्र अधिकारी, हिंगणी 


वनपरिक्षेत्र अधिकारी, HAST 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


परिशिष्ठ - ६:- बोर व्याघ्र प्रकल्पाचे एकसंघ नियंत्रणा अंतर्गत पुनर्रचनेनंतर उपसंचालक, बोर व्याघ्र 
प्रकल्प यांचे अधिनस्त असणाऱ्या वनपरिक्षेत्र, परिमंडळ, नियतक्षेत्राचा तपशील. 


वनपरिक्षेत्र 


परिमंडळ 


नियततक्षेत्र 


०८ | Av] A] -5 


बोरधरण 


बोरधरण 


बोरधरण 


Text 


पूर्व गरमसुर 


सालई कला 


अडेगांव 


अडेगांव 


नवेगाव 


सुकळी 


पश्चिम गरमसुर 


एकूण 


०२ 


०८ 


०८ | AW] AD] -5 


नविन बोर 


आमगाव 


बोरी 


खोरीखापा 


सोडी 


आमगाव 


नवरगाव 


उमरविहरी 


मेट 


नवरगाव पूर्व 


नवरगाव पश्चिम भाग-१ 


नवरगाव पश्चिम भाग-२ 


नवरगाव उत्तर 


एकूण 


०२ 


PO (७ 


कवडस 


अडेगाव 


प्रतापगड 


अडेगाव 


खापानिपानी 


कवडस 


पेढरी 


नवेगाव 


Text 


देवळी 


बिबी 


डेमगा (खुद) 


एकूण 


०२ 


०९ 


हिंगणी (वन्यजीव) 


धानोली 


गरमसुर 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्लूएलपी-०८१५/प्र.क्र.२६१/फ-१ 


२ उमरझरी 
३ डोंगरगाव 
४ रायपूर 
4 सिदीविहरी 
६ मरगसुर 
७ ener सुसूंद 
é ae मळेगाव (SHI) 
8 ब्राम्हणवाडा 
१० | ० हिंगणी केळझर 
वि १ हिंगणी 
१२ रायपूर (जंगली) 
१३ मळेगाव (ठेका) दक्षिण 
एकूण ०३ १३ 
| १ | आ बांगडापूर गारपीट धामकुंड पूर्व 
२ गारपीट 
३ पांजरा गोंडी 
४ गारपीट पूर्व 
षु लिंगा मांडवी 
& बांगडापूर ढगा (SAR) 
9 ढगा (दक्षिण) 
८ आजनडोह पश्चिम 
९ बांगडापूर 
| qo | ० मासोद ब्राम्हणवाडा 
[aes q काचनुर 
१२ खेरवाडा 
१३ सोनेगाव 
एकूण ०३ १३ 
एकूण एकंदर १२ ५३ 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


